१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त अनुदानातून 
राज्यातील प्रसुतीकक्षासाठी लागणाऱ्या 
फर्निचर व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१३४/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०५ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा :- 

१) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. राकुकका/ माता आरोग्य 
कक्ष १०ब/न.क्र.१९३/१६ प्रकारचे फर्निचर व सासामु.खरेदीबाबत/११५४५-४७/२०१९, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७, 
दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.पीएचडी-३००११/प्र.क्र.१०८/२०१३ 
(भाग-२)/आरोग्य-७, दिनांक १६ मार्च, २०१७ 

४) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील पत्र क्र.राआआअ/आरसीएच-१/१३ व्या वित्त आयोग/४७८१२-८२५/१५, 
दिनांक १७ ऑक्टोंबर, २०१५. 

५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.साआवि-३००११/१०८/२०१३/आ-७, 
दिनांक १३ मार्च, २०१५. 


प्रस्तावना :- 

१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्राप्त अनुदानातून राज्यातील 
प्रसुतीकक्षांसाठी ळागणाऱ्या आवश्‍यक फर्निचर व साधनसामुग्रीकरीता अंदाजित रक्‍कम 
रु.१०१५.४७ लक्ष रकमेच्या खरेदीसाठी दि.०२/०८/२०१७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली होती. तथापि, काही तांत्रिक कारणास्तव निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. नवीन 
खरेदी धोरणानूसार प्रशासकीय मान्यतेचा कालावधी संपुष्टात आल्याने नव्याने प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनूसार अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी शासनाकडून 
राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबत मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीच्या बैठकीत सुधारित कृती आराखडा तयार केलेला असून 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१३४/आरोग्य-७ 


त्यानुषंगाने मंजुर करण्यात आलेल्या एकूण रु.२३१.४५ कोटी अनुदानाचा विनियोग करण्याबाबत 
दि.१३/०३/२०१५ च्या शासन निर्णयानूसार मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने आयुक्‍त 
(आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी दि.१७/१०/२०१५ 
च्या पत्रानूसार केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या रक्‍कम रु.२३१.४५ कोटी इतक्या 
निधीतून करावयाच्या विनियोगाच्या सुधारित आराखडयानूसार साधन सामुग्री व उपकरणे खरेदी 
करण्याकरीता विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन (ई-टेंडरद्वारे) कार्यवाही करण्यास मान्यता दिलेली 
आहे. 

१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील १२८ प्रथम सेवा संदर्भ केंद्रातील प्रसुतीकक्षाचे 
नुतनीकरण तसेच सदर संस्थांमधील प्रसुतीकक्षांसाठी लागणाऱ्या फर्निचर व साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी रु.१०१५.४७ लक्ष इतक्या अनुदानास दि.१६/०३/२०१७ च्या शासन निर्णयानूसार 
मान्यता मिळालेली आहे. त्यानुषंगाने सदर खरेदीस दि.०२/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयानूसार 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तथापि, काही तांत्रिक कारणास्तव निविदा प्रक्रिया पूर्ण 
होऊ शकली नाही. सदर प्रशासकीय मान्यतेस १ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला असल्याने 
नवीन खरेदी धोरणानूसार नव्याने प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्‍यक आहे. त्यानूसार अतिरिक्‍त 
संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व झालेय आरोग्य, पुणे-१ यांनी 
प्रस्तावित केल्याप्रमाणे प्रसुतीकक्षांकरीता आवश्‍यक असणाऱ्या १६ प्रकारच्या फर्निचर व 
साधनसामुग्रीच्या अंदाजित रक्‍कम रु.१०१५.४७ लक्ष रक्‍कम इतक्या मर्यादेच्या अधीन राहून 
खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. 


3) अनुदानाचा तपशिल - 
Sr. अनुदानाचा प्रकार Name of Head Approved Budget 
No (In Lakhs) 
1 १३ व्या वित्त (As per Govt. letter dated 1015.47 
आयोगातील प्राप्त निधी | 16.03.2017 Sr.No. 13.d) 
(रु.२३१.४५ कोटी) टी) Renovation of १0७ Room, 
eck Hospital Furniture in predelivery 
and LR 
ब) खरेदी प्रस्ताव :- 
अ.क्र खरेदी करायची बाब खरेदी अंदाजित दर । प्रस्तावित खरेदीची 
संख्या (रुपयात) रक्‍कम (लाखात) 
1 Delivery Table 370 30000 111.00 
2 Pre Labor Room beds with mattress 384 15500 59.52 
3 Stool for birth companion 612 2000 12.24 
4 Oxygen Cylinder 663 15500 102.76 
5 Suction Machine (Electric) 328 12000 39.36 
[6 | Foot Operated Suction Machines 343 3200 10.97 
7 Neonatal resuscitation 328 1200 3.93 
[8 Radiant Warmer 197 49500 97.515 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१३४/आरोग्य-७ 


Pulse Oxymeter with 2 adult probe and 1 | 580 39000 226.2 
Neonatal Probe 


Nebulizer 110 1950 2.14 


Wheel Chair 201 7000 14.07 


Baby Digital weighing machine 270 1680 4.53 


Movable shadow less lamp 540 40000 216 


Dressing drum All sizes 225 10000 22.5 


Labour Cots with side railing 206 40000 82.4 


IV drip stand 1377 1100 15.14 


Total 1015.47 
(रु.१०१५.४७ लक्ष 


रकमेच्या मर्यादेत) 


4) 


उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत 


सदर साहित्य सामुग्रीची आवऱ्यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देश्ानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 


& distribution) करणे तसेच » पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१३४/आरोग्य-७ 


आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

७ सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनूसार केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या रक्‍कम रु.२३१.४५ कोटी इतक्या निधीतून 
सदर बाबीकरीता असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१०)झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 

११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा sear निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201909192250412717 असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
M j | j n d or aa signed by Milind Raghunath 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


Ra g h Uu n at h postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde2445 
0c11d5ce0d99ed 18a61fb5b1685722e2c2c 


Kulkarni 1111)". 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१३४/आरोग्य-७ 


२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३) अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


